महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि १११९/प्र.क्र.9/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ जानेवारी, २०२० 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व (५) अनुसार श्री.केलास ल.ढाकणे, कक्ष अधिकारी, कौडाल्य 
विकास व उद्योजकता विभाग यांची प्रशासकीय कारणास्तव इ.मा.व.,सा.व शौ.मा.प्र. वि.जा.भ.ज. आणि वि.मा.प्र. 
कल्याण विभागात बदली करण्यात येत आहे. हे आदेशा तत्काळ अंमलात येतील 


२.  श्री.ढाकणे यांना इ.मा.व.,सा.व शै.मा.प्र. वि.जा.भ.ज. आणि वि.मा.प्र. कल्याण विभागात रुजू होण्यासाठी 
या आदेशान्वये दिनांक ०८.०१.२०२० (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. श्री.ढाकणे यांनी इतर कोणत्याही 
आदेशाची प्रतिक्षा न करता इ.मा.व.,सा.व शो.मा.प्र, वि.जा.भ.ज. आणि वि.मा.प्र. कल्याण विभागात रुजू व्हावे. 
संबंधित विभागाने श्री.ढाकणे यांच्या कार्यमुक्‍ततेबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याची आवश्‍यकता नाही. 


३.  श्री.ढाकणे, कक्ष अधिकारी विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती इ.मा.व.,सा.व शै.मा.प्र., वि.जा.भ.ज. आणि 
वि.मा.प्र. कल्याण विभागाने सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १४-ब) यांना सादर करावी. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२००१०८१७०४४१८७०७ असा आहे. हा Beal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Gajanan 81030 पा 


b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1ed41ada8a7272 


Gurav ००० 
(ग.भि. गुरव ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.केलास ल.ढाकणे, कक्ष अधिकारी, pred विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रत, 


१) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

२) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
/इ.मा.व.,सा.व शै.मा.प्र. वि.जा.भ.ज. आणि वि.मा.प्र. कल्याण विभाग,मंत्रालय, मुंबई (संबंधित 
मंत्रालयीन विभागांमार्फत) 

३) सह/उप सचिव (आस्थापना), कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग /इ.मा.व.,सा.व शौ.मा.प्र., 
वि.जा.भ.ज. आणि वि.मा.प्र. कल्याण विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

8) आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

4) निवड नस्ती- साप्रवि१४-ब 


